सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे , राजपत्र क्र . ३० ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३-२९ , २०२० : श्रावण , १-७ , 


शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे - २३ , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


- 


अनुक्रमणिका 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती, 

पृष्ठे 

भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार- ब व ८७९ आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 

संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित ८८० 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

९ ०० 


८८१ 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


महाराष्ट्र शासन 


प्राप्त अधिकारानुसार उक्त प्रादेशिक योजनेमधील जालना परिघस्त क्षेत्रातील 
मौ . खारपुडी येथील ३०१.२३ हे . क्षेत्राकरीता, ( यापुढे “ उक्त अधिसुचित 
क्षेत्र " असे संबोधिले आहे .) शहर व औद्योगिक विकास महामंडाळाची 
(सिडको) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे (यापुढे 
“ उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण " असे संबोधिले आहे.); 


नगर विकास विभाग 


आणि ज्याअर्थी, शहर व औद्योगीक विकास महामंडळ ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “सिडको ” असा करण्यात आला आहे .) यांनी त्यांच्या बोर्ड मिटींगचे 
ठराव क्र . १२२८८ दि . १०/०१/२०२० अन्वये उक्त अधिसूचित क्षेत्र निरधिसूचित 
( De - notify) करणेबाबतचा ठराव मंजूर केला असून त्याप्रमाणे व्यवस्थापकीय 
संचालक , सिडको यांनी पत्र क्र . सिडको/ एमडी/ २५६, दि . १८/०२/२०२० 
पत्रान्वये शासनास विनंती केली आहे ; 


मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ . 

शासन निर्णय क्र . टिपीएस-२९ १९/ ११६ ९/ प्र.क्र .३३/ २०२०/ नवि -३०. 
ज्याअर्थी, जालना जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्याचा उल्लेख 
“ उक्त प्रादेशिक योजना ” असा करण्यात आला आहे .) महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम " 
असा करण्यात आला आहे.) चे कलम १५ ( १) मधील तरतुदीनुसार 
अधिसूचना क्र . टिपीएस -२ ९ १६/ प्र.क्र .२६७/ २०१६ / नवि -३० दि .२/ ०१/ २०१८ 
अन्वये मंजूर केली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आहे .) 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य शासनाने अधिसुचना क्र . टिपीएस-३०१९ / 
१११/ सीआर-२० / २०१९/ नवि-३० , दि . १४ फेब्रुवारी २०१९ नुसार महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ च्या कलम ४० अन्वये 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचित क्षेत्र महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर 
रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम-४० ( १B) अन्वये निरधिसुचित ( Denotify ) 
करुन सिडकोची “विशेष नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून करण्यात आलेली 
नेमणूक रद्द करावे, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे 
कलम -४० (१B) सह कलम १६० अन्वये प्रदत्त अधिकारांचा वापर करुन 
असे घोषित करीत आहे की , 


औ . भाग १-३० 


८७ ९ 


८८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३-२९ , २०२० : श्रावण, १७, शके १९४२ 


भाग १ - पुरवणी 


अ ) जालना परिघस्त क्षेत्रातील मौ . खारपुडी येथील ३०१.२३ हे. क्षेत्र 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर "रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ”-४० (१B ) 
सह कलम १६० अन्वये सिडको या अधिसूचीत क्षेत्रातून निरधिसूचित 
( Denotify) करण्यात येत असुन सिडकोची “विशेष नियोजन प्राधिकरण ” 
म्हणून करण्यात आलेली नेमणूक दि . ०९ /०७/ २०२० पासून रद्द करण्यात 
येत आहे . 

ब ) उपरोक्त क्षेत्र हे यापुर्वी प्रादेशिक योजना - जालनाचा भाग असल्याने 
सदरचे क्षेत्रासाठी प्रादेशिक योजनेतील प्रस्ताव व तरतुदी लागु राहतील . 

उक्त क्षेत्राचा सीमा दर्शविणारा नकाशा जिल्हाधिकारी, जालना, मुख्य 
प्रशासक, सिडको ( न.श.), औरंगाबाद आणि सहायक संचालक, नगर 
रचना, शाखा कार्यालय , जालना यांच्या कार्यालयात , कार्यालयीन दिवशी व 
कार्यालयीन वेळेत नागरीकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे . 

सदर अधिसूचनेची प्रत शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


Kharpudi of Peripheral Region of Jalna (hereinafter 
referred to as “ the said Notified Area ); 

And whereas, City & Industrial Development 
Corporation (CIDCO ) (hereinafter referred to as “ the 
CIDCO ” ) Vide its Resolution No. 12288 dated 10 
January , 2020 has passed a Resolution to de -notify 
the said Notified area , and accordingly themanaging 
Director, CIDCO Vide its letter No. CIDCO /MD /256 , 
dated 18 February , 2020 has submitted a proposal to 
the Government for sanction ; 

And whereas, the State Government, is of opinion 
that it is necessary to de-notify the said Notified Area 
from CIDCO under theProvisions of Section 40 ( 1B ) 
of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
and by putting an end the functining of CIDCO as 
Special Planning Authority ; 

Now therefore, in exercise of powers conferred by 
section 40 (1B ) along with section 160 of the said Act 
and all the powers enabling it in this behalf, the 
Government ofMaharashtra hereby , 

a ) Denotifies area admeasuring 301.23 Hect . of 
Mauje Kharpudiof Peripheral Region of Jalna from 
CIDCO Notified Area and ceases the function of 
CIDCO as Special Planning Authority for the said Area 
from date 9 July , 2020 Under Section Section 40 (1B ) 
with Section 160 of the said Act . 

b ) The said area is already part of Regional Plan - 
Jalna hence the Planning Proposal and Regulation of 
Regional Plan -Jalna Shall be applicable to the said 


वीणा मोरे , 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


area . 


NOTIFICATION 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 
URBAN DEVELOPMENTDEPARTMENT 

MantralayaMumbai - 400032 . 
Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 

No. TPS - 2919 / 1169 /C.R.No.33 /2020 /UD - 30 : 
Whereas, the Government of Maharashtra Vide Urban 
Development DepartmentNotification No. TPS - 2916 / 
CR - 267/ 2016 /UD - 30 , dated 2/01/2018 (hereinafter 
referred to as “ the said Notification ” ) sanctioned the 
Regional Plan of Jalna District (hereinafter referred to 
as “ the said Regional Plan ” ) under the provisions of 
Section 15 ( 1) of Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said 
Act " ); 

And whereas, theGovernmentofMaharashtra Vide 
Notification No. TPS - 3019/ 111 /CR - 20 /2019 UD - 30 , 
dated 14th February , 2019 in exercise of the powers 
conferred by section 40 of theMaharashtra Regional 
& Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as 
the “ said Act”) and all otherpowers enabling it in this 
behalf , appointed City & Industrial Development 
Corporation ( CIDCO ) as Special Planning Authority 
(hereinafter referred to as “ the said Special Planning 
Authority for area admeasuring 301.23 Hect.ofMauje 


Plan showing boundaries of the said area is kept 
open for inspection by the public during office hours in 
the Office of the District Collector, Jalna, Chief 
Administrator , CIDCO Aurangabad and Assistant 
Director of Town Planning, Branch Office Jalna. 

This Notification shall be published on the 
Governmentwebsite at www.maharashtra.gov.in 

By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra , 

Veena More , 
Under Secretary to Government. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३-२९ , २०२० : श्रावण , १-७, शके १९ ४२ 


८८१ 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- वाघीरा, ता . पाटोदा , जि . बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


अ.क्र . 


१ 


०.५० 


२ 


३ ९ ७ 


०.५८ 


एकुण क्षेत्र 


१.०८ 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र .५ वाघीरा ता . पाटोदा जि.बीड 
प्रकल्पाचे विवरण:- गाव तलाव क्र .५ वाघीरा ता . पाटोदा जि.बीड 
सामाजिक फायदे :- सिंचनासाठी 
( , आर्थिक ,रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव : - मौजे वाघीरा , ता . पाटोदा, जि.बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही. 


२ 
उपजिल्हाधिकारी ( भुसं .) ल . पा . बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०२०/ एलएनक्यु/ एसआर /०७/ २००७.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/सीआर/ ७७/ अ २ 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे. त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

आणि त्या अर्थी परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 
आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती, प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु 
जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३) अन्वयेजिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे. 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र , ३/ 
अ-२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


. 


परिशिष्ट ५ 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसं) ल . पा . बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 
ठिकाण : बीड , दिनांक : ५/०३/२०२० 


: 


मच्छिंद्र सुकटे , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड . 


८८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३-२९ , २०२० : श्रावण, १७, शके १९४२ 


भाग १ - पुरवणी 


, 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- निरगुडी ता . पाटोदा , जि . बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


अ.क्र . 


१ 


६३१ 


०.६० 


६३२ 


०.२५ 


६३३ 


०.१५ 


एकूण 


१.०० 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र .१ निरगुडी ता . पाटोदा जि.बीड 
प्रकल्पाचेविवरण :- गाव तलाव क्र .१ निरगुडी ता . पाटोदा जि.बीड 
सामाजिक फायदे :- सिंचनासाठी 
(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


३ 
उपजिल्हाधिकारी ( भुसं .) ल . पा . बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०२०/ एलएनक्यु / एसआर/ ६/०७.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११/ २०१४/सीआर/ ७७/ अ २ 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 


परिशिष्ट ३ 


पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- मौजे निरगुडी , ता . पाटोदा, जि.बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही. 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३ / 
अ-२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


आहे . 


. 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे: 


लागू नाही . 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती, प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु 
जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी, बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
( भूसं ) ल . पा . बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 


ठिकाण : बीड , दिनांक : १६/०३/२०२० . 


मच्छिंद्र सुकटे , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३-२९ , २०२० : श्रावण , १-७ , शके १९ ४२ 


८८३ 


४ 


अ.क्र . 


१ 


२ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- काकडहिरा, ता . पाटोदा, जि . बीड 
स.नं./ ग.नं. 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
you 

१.२१ 
५०५ 

०.०८ 
५०५ 

००८ 
५०५ 

००८ 
५०५ 

००४ 
५०५ 

०.०८ 
५०५ 

००३ 
५०५ 

०.०८ 
एकूण 

१.६८ 


५ 


७ 


८ 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसं .) ल . पा . बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०२० / एलएनक्यु / एसआर 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसुल 
व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४ / सीआर/ ७७/ अ२ दिनांक 
१ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल) 
भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या 
कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर 
पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये 
अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले 
जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र .१ काकडहिरा ता . पाटोदा जि.बीड 
प्रकल्पाचेविवरण :- गाव तलाव क्र .१ काकडहिरा ता . पाटोदा जि.बीड 
सामाजिक फायदे :- सिंचनासाठी 
(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- मौजे काकडहिरा, ता . पाटोदा, जि.बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही. 


आहे . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३ / 
अ-२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


. 


परिशिष्ट ५ 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही . 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती, प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु 
जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी, बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे . 


लागू नाही. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
( भूसं ) ल . पा . बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
ठिकाण : बीड , दिनांक : १४/०३/२०२० . 


मच्छिंद्र सुकटे , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड . 


८८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३-२९ , २०२० : श्रावण, १७, शके १९४२ 


भाग १ - पुरवणी 


, 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- सौताडा ( वाघीरनाला ) ता . पाटोदा , जि . बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


१ 


३५२ 


०.२५ 


३६३ 


०.१४ 


३६४ 


१.४१ 


एकूण 


१.८० 


५ 
उपजिल्हाधिकारी ( भुसं .) ल . पा . बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०२० / एलएनक्यु /एसआर/ २०/ ९८.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/ सीआर/ ७७/ अ २ 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव मौजे सौताडा ( वाघीरनाला) ता . पाटोदा 
जि.बीड 
प्रकल्पाचे विवरण :- गाव तलाव मौजे सौताडा (वाघीरनाला) ता . पाटोदा 
जि.बीड 
सामाजिक फायदे : - सिंचनासाठी 
(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- मौजे सौताडा ( वाघीरनाला) ता . पाटोदा जि.बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही. 


आहे . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३/ 
अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


. 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती, प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु 
जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी, बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद 

करावे: 


लागू नाही 


लागू नाही. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
( भूसं ) ल . पा . बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
ठिकाण : बीड , दिनांक : १४/०३/२०२० . 

मच्छिंद्र सुकटे , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३-२९ , २०२० : श्रावण , १-७ , शके १९ ४२ 


८८५ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- बांगरवाडी ता . पाटोदा , जि . बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र (हे.आर ) 
८४३ 

०.२ ९ 


अ.क्र . 


१ 


८४३ 


०.५७ 


८४३ 


०.५ ९ 


८४३ 


०.३२ 


एकूण 


१.७७ 


६ 
उपजिल्हाधिकारी ( भुसं .) ल . पा . बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०२०/ एलएनक्यु/ एसआर/ २६/ २००३ .- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/ सीआर/ ७७/ अ २ 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र .१ बांगरवाडी ता . पाटोदा जि.बीड 
प्रकल्पाचे विवरण: - गाव तलाव क्र .१ बांगरवाडी ता . पाटोदा जि.बीड 
सामाजिक फायदे :- सिंचनासाठी 
( , आर्थिक ,रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- मौजे बांगरवाडी , ता . पाटोदा जि.बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


अ.क्र . 


लागु नाही. 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३ / 
अ-२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


आहे . 


. 


परिशिष्ट ५ 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : लागू 

नाही . 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते 

नमुद 

करावे: 


लागू नाह 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती, प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु 
जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी, बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
( भूसं ) ल . पा . बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. 
ठिकाण : बीड , दिनांक :१४/०३/२०२० . 


: 


मच्छिंद्र सुकटे , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड . 


८८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३-२९ , २०२० : श्रावण, १७, शके १९४२ 


भाग १ - पुरवणी 


, 


७ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- दासखेड ता . पाटोदा, जि . बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
४९९ 

०.५५ 


अ.क्र . 


१ 


४ ९ ३ 


०० ९ 


४९९ 


०.१० 


एकूण 


०.७४ 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र .५ दासखेड ता . पाटोदा जि.बीड 
प्रकल्पाचे विवरण :- गाव तलाव क्र .५ दासखेड ता . पाटोदा जि.बीड 
सामाजिक फायदे :- सिंचनासाठी 
(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसं .) ल . पा . बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०२०/ एलएनक्यु/ एसआर/ १०/ २००४ .- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/ सीआर/ ७७/ अ २ 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी, बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 


परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- मौजे दासखेड ता . पाटोदा जि.बीड 

स.नं./ ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 


अ.क्र . 


लागु नाही. 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३ / 
अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल. पा . बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


आहे . 


परिशिष्ट ५ 


. 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : 

लागू 

नाही . 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही. 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती, प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु 
जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी, बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
( भूसं ) ल . पा . बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल , 
ठिकाण : बीड , दिनांक : १४/०३/२०२० . 


, 


मच्छिंद्र सुकटे , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसं ) ल . पा . बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३-२९ , २०२० : श्रावण, १७ , 


८८७ 


८ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र १३ हिवरापहाडी ता . जि.बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः- गाव तलाव क्र १३ हिवरापहाडी ता . जि.बीड 
यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे :- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचेवर्णन गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र १३ हिवरापहाडी 

ता . जि.बीड 
अ.क्र . 

स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही 


जिल्हाधिकारी, बीड यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९ ( १ ) खालील अधिसुचना 

जिल्हाधिकारी, बीड यांचे कार्यालय , जि.बीड 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन गाव 
तलाव क्र . १३ हिवरापहाडी ता . जि . बीड साठी भुसंपादन 

क्रमांक- २०१८/ एलएनक्यु/ एसआर :-ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या 
बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम,२०१३( २०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचानिर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १)व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना, महसुल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४ / प्र.क्र .७७/ अ -२, दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे 
अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार 
विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवातिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५ / प्र.क्र .३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक : / ०३/ २०२० 
ठिकाण :- बीड 

जिल्हाधिकारी बीड, करीता. 


-- 


९ 
उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 
क्रमांक २०२०/ भूसं / सीआर-०१ .- ज्या अर्थी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ 
२०१४ /प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील ५०० 
हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात 
अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्हयाचा जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक ” प्रयोजन असा करण्यात 
आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 


अनुसूची - एक 
संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :-गाव तलाव क्र १३ हिवरापहाडी ता . जि.बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


१ 


५६१ 


०.७६ 


२ . 


५६२ 


०.३५ 


३ 


५५८ 


०.९ ४ 


एकूण 


२.०५ हे . आर 


८८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै 


२३-२९ , २०२० : श्रावण , १-७ , 


शके 


१ ९ ४२ 


भाग १ 


पुरवणी 


, 


: 


पोट कलम ( ०१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते 
की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे. 

आणि ज्या अर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचेविस्थापन 
होणार नाही ) 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( ०१ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्येदिलेला आहे. ( सदर प्रकल्पात पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही ) 

त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण ४ खालील 
कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही 
भारनिर्माण करणार नाही. 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, 
जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त मालकास तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिका- याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (०५ ) नुसार 
जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात 
यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ०३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या 
अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे . 

अनुसूची एक 

जमिनीची वर्णन 
गाव : कौडगांव 

जिल्हा : उस्मानाबाद 
अ.क्र . भूमापन / घर क्रमांक / गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र चौ.मी. मध्ये 
२ 

३ 

६०.४५ 
६०/१ 

५७.५० 
६८/१ 

८८.६५ 
३६.७० 


अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : सिना कोळेगांव प्रकल्प अंतर्गत बुडीत क्षेत्रात येणारे मौजे 
कौडगांव जुने गावठाण अतिरीक्त घरांचा भूसंपादन प्रस्ताव मौ.कौडगांव 
ता.परंडा जि.उस्मानाबाद 
प्रकल्पाचे वर्णन : सिना कोळेगांव प्रकल्प अंतर्गत बुडीत क्षेत्रात येणारे मौजे 
कौडगांव जुने गावठाण अतिरीक्त घरांचा भूसंपादन प्रस्ताव मौ.कौडगांव 
ता.परंडा जि.उस्मानाबादचे काम आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ : परंडा तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रात या 
कालव्यामुळे मौजे कौडगांव येथील शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ होणार 
आहे . 

अनुसूची तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 
सिना कोळेगांव प्रकल्प अंतर्गत बुडीत क्षेत्रात येणारे मौजे कौडगांव जुने 
गावठाण अतिरीक्त घरांचा भूसंपादन प्रस्ताव मौ.कौडगांव ता.परंडा 
जि.उस्मानाबाद या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचेविस्थापन होणार नाही. 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अधिका- याने दिलेला 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 
सिना कोळेगांव प्रकल्प ता.परंडा जि.उस्मानाबाद या प्रकल्पाचे धरण / 
सांडवा बांधकामे पुर्ण झालेली असून बुडीत क्षेत्रात येणारे काही कब्जेदाराचे 
घर जागा संपादन करणे आवश्यक असल्याने मौ.कौडगांव येथील भूसंपादनाची 
अत्यल्प (४६ ९.९ ४ चौमी) असल्यामुळे भूसंपादन कायदा २०१३ अधिनियमातील 
कलम -६ चे उपकलम -२ चे तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारण 
करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम - लागू 
नाही . 
ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही. 
क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील- लागू नाही . 
टिप : १ ) सदर प्रकल्पासाठी होणा- या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये 
प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही. 

२ ) उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे कार्यकारी अभियंता, सिना कोळेगांव 
प्रकल्प , विभाग परंडा या कार्यालयामध्येनिरीक्षण करता येईल . 

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे 
कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : २६/०६/२०२० 
ठिकाण : - भूम जि.उस्मानाबाद 

मनिषा राशिनकर , 

उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी 

भूम 

जि.उस्मानाबाद 


.. 


तालुका : परंडा 


१ 


०१ 


१२ पै 


०२ 


०४ 


६ ९ पै 


०५ 


५०.६० 


६ ९ पै 
६ ९ पै 


०६ 


३६.८२ 


०७ 


६ ९ पै 


३६.७० 


०८ 


७०.९ ० 


० ९ 


११०/२ 
१ ९ / १ 
एकूण 


३१.६२ 
४६ ९.९ ४ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३-२९ , २०२० : श्रावण , १-७ , शके १९ ४२ 


८८ ९ 


१० 


०७ 


०.३६ 


७ ९ 
७ ९ 


०८ 


००१ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


६५ 


० ९ 
१० 


०.००५५ 
०.३६ 


८० 


११ 


११२ 


००१ 


अधिसूचना ( कलम -१ ९ ) 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 


११८ 


१२ 
१३ 


०.२५ 
०.२६ 


११ ९ 


१४ 


८१ 


००१ 


१५ 


१११ 


०.२४ 


१६ 


१११ 


०.०४ 


१७ 


९ ६ 


०.० ९ 


१८ 


०.१२ 


९ ७ 
९ ७ 


१ ९ 


०.०४ 


२० 


१०१ 


०.०३ 


२१ 


१०१ 


००३ 
०.००४४ 


२२ 


१०२ 


११० 


०.१८ 


क्र .२०२०/ आरबी/ डेस्क -३/ भूसं /सिआर-५६ . क्र .२०२०/ उजिअ/ भूसं / 
लसिका/सिआर- , ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिका-याने, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला 
आहे .) याच्या कलम ११ च्या पोट कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन, अधिसुचना क्रमांक-११२ , दिनांक ३०-०५ जानेवारी/ 
फेब्रुवारी २०२० अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे . आणि त्याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
आधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता , 
उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र .८ नांदेड विभागाच्या खर्चाने करण्याची 
आवश्यकता आहे. 

आणि ज्याअर्थी, नांदेड ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका- याने, कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे; आणि म्हणुन , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट कलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषित करण्यात येत आहे ; 


२३ 
२४ 


१० ९ 


०.१० 


२५ 


१७ 


०० ९ 


२६ 


१०८ 


२७ 


१०७ 


०.०६ 
०.२५ 
०.३३ 


, 


२८ 


१०६ 


२ ९ 


१५० 


०.१२ 


१५० 


००१ 


३० 
३१ 


१७८ 


०.०६ 


३२ 


१७८ 


०.२७ 


१७७ 


०.२० 


३३ 
३४ 


१७७ 


०.१ ९ 
०.११ 


३५ 


१७३ 


३६ 


१७४ 


०.१७ 


आणि ज्याआर्थी, आनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र " 

म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे; 


३७ 


१७५ 


३८ 


१७५ 


००२ 


३ ९ 


१७१ 


०४१ 


४० 


००४ 


४१ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
लसिका, नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


४२ 


१६ ९ 
२१२ 
२१३ 
२१४ 
एकूण 


०.० ९ 
०.२३ 
०.१६ 
५.६१.९९ 


४३ 


अनुसूची दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


अनुसूची एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांवः मौजे चिकना तालुकाः धर्माबाद जिल्हाः नांदेड 
अ.क्र . 

क्षेत्र सोडुन देण्यात आलेले 
किंवा गट नंबर ( हे.आर. जमीनीचे आदमासे क्षेत्र 

मध्ये ) 


भूमापन क्रमांक 


प्रकल्पाचे नांवः- भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजव्या कालव्याच्या करखेली 
शाखा कालव्यावरील डावी लघु वितरीका क्र .१ एल.एम .१ सा.क्र . ० ते 
३११० मी . साठी मौ . चिकना ता . धर्माबाद जि . नांदेड . 


चौ.मी. 


०१ 


७० 


०.१ ९ 


०२ 


६ ९ 


००१ 


०३ 


प्रकल्पाच्या कामाचेवर्णनः- भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजव्या कालव्याच्या 
करखेली शाखा कालव्यावरील डावी लघु वितरीका क्र .१ एल.एम.१ सा.क्र . 
० ते ३११० मी . साठी मौ . चिकना ता . धर्माबाद जि . नांदेड . 
समाजाला होणारे लाभ:- सिंचनाखालील क्षेत्र वाढेल व नविन भूसंपादन 
कायद्यानुसार होणा - या लाभाचा फायदा मिळेल. 


७८ 


०.२० 


०४ 


७७ 


०.१४ 


०५ 


७७ 


००३ 


०६ 


७६ 


0.009 


८ ९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३-२९ , २०२० : श्रावण , १-७ , शके १९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांवः मौजे चिकना तालुकाः धर्माबाद जिल्हाः नांदेड 
अनु क्र . भूमापन क्र . किंवा गट नं . क्षेत्र हेक्टर मध्ये 


लागु नाही - 


भूमापन क्रमांक 


अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 


( हे.आर. 


- 


- लागु नाही 


टिप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन ) 
लसिका, नांदेड यांचे कार्यालयात करता येईल . 
दिनांक:-०३/०७/२०२० 
ठिकाणः नांदेड 

स्वा / 
जिल्हाधिकारी, नांदेड . 


जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
लसिका, नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांवः मौ . समराळा तालुकाः धर्माबाद जिल्हाः नांदेड 
अ.क्र . 

क्षेत्र सोडुन देण्यात आलेले 
किंवा गट नंबर 

जमीनीचे आदमासे क्षेत्र 
मध्ये ) 

चौ.मी. 
०१ २१३ 

०.७ ९ 
०२ १ ९९ 

०.१४ 
१ ९९ 

०.१३ 
०४ १ ९९ 

०.२१ 
०५ २०० 

०.२ ९ 
०६ २०१ 

०.१३ 
०७ १ ९ ३ 

०.०६ 
०८ १ ९ ३ 

०.०५ 
० ९ १ ९ २ 

०.१३ 
एकूण १.९ ३ हे . आर 


११ 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना ( कलम-१ ९ ) 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 


अनुसूची दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांवः- इसापूर उजव्या कालव्याच्या करखेली शाखा कालव्यावरील 
डावी 

लघुवितरीका क्र .३ सा.क्र .२०० ते १२०० मी . साठी मौ . समराळा 
ता . धर्माबाद जि . नांदेड . 


क्र .२०१९/ आरबी/ डेस्क -३ / भूसं/सिआर-७० . जा.क्रं .२०१९ / उजिअ/ भूसं / 
लसिका/सिआर-०५, ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिका- याने, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला 
आहे.) याच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन, अधिसुचना क्रमांक -१६ , दिनांक १४-२० मे ,२०२० 
अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये आधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प 
विभाग क्र .८ नांदेड विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणुन , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये, उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषित करण्यात येत आहे; 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः- इसापूर उजव्या कालव्याच्या करखेली शाखा 
कालव्यावरील डावी लघुवितरीका क्र .३ सा.क्र .२०० ते १२०० मी . साठी 
मौ . समराळा ता . धर्माबाद जि . नांदेड . 
समाजाला होणारे लाभ:-सिंचनाखालील क्षेत्र वाढेल व पायाभूत सुविधा. 

अनुसूची तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांवः मौ . समराळा तालुकाः धर्माबाद जिल्हाः नांदेड 
अनु क्र . भूमापन क्र . किंवा गट नं . क्षेत्र हेक्टर मध्ये 


लागु नाही 


अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 


लागु नाही - 


REE = ObfBhabir उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) 
लसिका, नांदेड यांचे कार्यालयात करता येईल . 
दिनांक : - ०३/०७/२०२० 
ठिकाण: नांदेड 

स्वा / 
जिल्हाधिकारी, नांदेड . 


आणि ज्याआर्थी, आनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
" पुनर्वसाहत क्षेत्र ” 

म्हणुन 

निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३-२९ , २०२० : श्रावण , १७, शके १९ ४२ 


८ ९ १ 


१२ 


०७ 


१७३ 


१५४ 


०८ 


१७३ 


१.०० 


० ९ 


१७३ 


१० 


१७३ 


१.५४ 
३.०७ 
२.०६ 
१.०३ 


११ 


१७३ 
१७३ 


१२ 


१३ 


१७४ 


०.१८ 


१४ 


१७५ 


११.१६ 
१.१६ 


१५ 


१७६ 


१६ 


१७६ 


०.७४ 


१७ 


१७६ 


०.४१ 


१८ 


१७६ 


०.५८ 


१ ९ 


१७६ 


०.१६ 
०.९ २ 


२० 


१७७ 


२१ 


१७७ 


०.७६ 


२२ 


१७७ 


१.२४ 


२३ 


१७७ 


०.१६ 


२४ 


৭99 


०.१० 


२५ 


१७७ 


०.२० 


२६ 


৭99 


०.११ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना (कलम-१९ ) 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 
क्र .२०२० / आरबी / डेस्क -३ / भूसं/सिआर-१११ . जा.क्रं .२०१४ / उजिअ / 
भूसं/ लसिका/सिआर-०३ ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नांदेड 
जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) याच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन , 
अधिसुचना क्रमांक -१४ , दिनांक १४-२० मे , २०२० अन्वये प्रारंभिक 
अधिसुचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे 
की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये आधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता , 
विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग क्र .२ नांदेड विभागाच्या खर्चाने करण्याची 
आवश्यकता आहे. 

आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका- याने, कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादीत करण्याची आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली 
आहे; आणि म्हणुन , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट कलम 
( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याआर्थी, आनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार 
वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी “ पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणुन 

निर्धारित केले असल्याचे 
याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा 
सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड 
( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त 
अधिनियमान्वये जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) लसिका , नांदेड यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 

अनुसूची एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांवः मौ . बाबुळगांव तालुकाः नांदेड जिल्हाः नांदेड 


२७ 


१८३ 


००८ 


२८ 


१८३ 


४५५ 


२ ९ 


१८४ 


०.१६ 


३० 


१८४ 


००३ 


३१ 


१८५ 


०२६ 


३२ 


१८६ 


०४४ 


३३ 


१८७ 


०.२२ 


३४ 


१८७ 


०.१८ 


३५ 


१८७ 


०१८ 


३६ 


१८७ 


०२० 


३७ 


१८७ 


००८ 


३८ 


१८७ 


००८ 


३ ९ 


१८७ 


००८ 


४० 


४१ 


४२ 


१ ९ ३ 
१ ९ ३ 
१ ९ ३ 
१ ९ ३ 

१ ९ ३ 
एकूण 


४३ 


०.०३ 


४४ 


००७ 
३७.६० हे.आर 


अ.क्र . 


भूमापन क्रमांक 


क्षेत्र 
( हे.आर. 
मध्ये ) 


सोडुन देण्यात आलेले 
जमीनीचे आदमासे क्षेत्र 


किंवा गट नंबर 


हे.आर. 


०१ 


१७२ 


०११ 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांवः- भूसंपादन प्रस्ताव शंकररावजी चव्हाण विष्णुपूरी प्रकल्प 
भाग-१ अंतर्गत किवळा साठवण तलाव बुडीत क्षेत्रासाठी मौ . बाबुळगांव 
ता.जि. नांदेड . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन:- भूसंपादन प्रस्ताव शंकररावजी चव्हाण विष्णुपूरी 
प्रकल्प भाग-१ अंतर्गत किवळा साठवण तलाव बुडीत क्षेत्रासाठी मौ . 
बाबुळगांव ता.जि.नांदेड . 
समाजाला होणारे लाभ :- जलसिंचन . 


१७२ 


०.०८ 


०३ 


१७२ 


०.१८ 


०४ 


१७२ 


०.३३ 


१७३ 


०५ 
०६ 


१.०० 
१.०८ 


१७३ 


८ ९ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३-२९ , २०२० : श्रावण , १-७, शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांवः मौ . बाबुळगांव तालुकाः नांदेड जिल्हाः नांदेड 
अनु क्र . 

भूमापन क्र . किंवा गट नं . क्षेत्र हेक्टर मध्ये 


लागु नाही . 


अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

- लागु नाही 


भूमापन क्रमांक 


टिप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
लसिका, नांदेड यांचे कार्यालयात करता येईल . 
दिनांक:-०३/०७/२०२० 
ठिकाण: नांदेड 

स्वा / 
जिल्हाधिकारी, नांदेड . 


- 


०५ 


० ९ 


१३ 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना ( कलम-१९ ) 
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 


११ 


- 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका 
यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) लसिका, 
नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांवः मौ . किवळा तालुकाः लोहा जिल्हाः नांदेड 
अ.क्र . 

क्षेत्र सोडुन देण्यात आलेले 
किंवा गट नंबर ( हे.आर. जमीनीचे आदमासे क्षेत्र 
मध्ये ) 

हे.आर 
०१ १६० 

०.१८ 
०२ १६० 

०.१ ९ 
१६० 

०.३७ 
०४ १६० 

०.३७ 
१६० 

०.१२ 
०६ १६० 

०.१३ 
०७ १६० 

०.१२ 
०८ १६१ 

१.६७ 
१६१ 

१.६७ 
१० १६१ 

१.६७ 
१६४ 

०.४७ 
१२ १६४ 

०.४६ 
१३ १६४ 

००७ 
१४ १६५ 

०.३६ 
१५ १६३ 

०.२५ 
१६२ 

१.२० 
१७ १५ ९ 

१.२२ 
१८ १५८ 

१.०४ 
१ ९ १५८ 

१.०४ 
२० १५८ 

१.०४ 
२१ १५७ 

०११ 
२२ १५७ 

२.०० 
२३ १५६ 

२.०५ 
२४ १५६ 

१.९ ५ 
२५ १५६ 

०५६ 
२६ १४४ 

०.८१ 
२७ १४६ 

१.४७ 
२८ १४३ 

०.६० 
२ ९ १४३ 

०.५० 
३० १४३ 

१.१० 
३१ १४३ 

०.०६ 
३२ १४३ 

१.०६ 
३३ १४२ 

४.२० 
३४ ११५ 

०७० 
३५ ११५ 

०.०६ 
३६ ११४ 

०३९ 
३७ ११४ 

१.२ ९ 
३८ ११३ 

०७० 
३ ९ ११३ 

१.०० 
४० १०८ 

०.८० 


१६ 


- 


क्र .२०२०/ आरबी/ डेस्क -३ / भूसं /सिआर-१०७. जा.क्रं .२०१४/ उजिअ / 
भूसं/ लसिका/सिआर-०१ , ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नांदेड 
जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
केला आहे .) याच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, अधिसुचना क्रमांक -१२ , दिनांक १४ 
२० मे,२०२० अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
आधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता , 
विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग क्र .२ नांदेड विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता 
आहे . 

आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका- याने , कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि 
म्हणुन, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे 
याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 

आणि ज्याआर्थी, आनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


- 


४१ 


१०८ 


०.४० 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३-२९ , २०२० : श्रावण , १-७, शके १९ ४२ 


८ ९ ३ 


४२ 


१०८ 


०.३० 


१०८ 


१.२१ 


४३ 
४४ 


१०८ 


१.२१ 


१०७ 


४५ 
४६ 


०.८६ 
०.१६ 
१.२० 
०.८० 


४७ 


४८ 


१.६० 


४ ९ 
५० 
५१ 


०.४१ 


१०६ 
१०६ 
१०६ 
१०६ 
१० ९ 
११० 
१०५ 
१०५ 
१०५ 
१०५ 
एकूण 


५२ 


५३ 


०.०५ 
१.६१ 
१.६० 
२.१४ 

०.१६ 
४८.७६ हे.आर 


५४ 


५५ 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांवः- भूसंपादन प्रस्ताव शंकररावजी चव्हाण विष्णुपूरी प्रकल्प 
भाग -१ अंतर्गत किवळा साठवण तलाव बुडीत क्षेत्रासाठी मौ . किवळा 
ता.लोहा जि . नांदेड . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः- भूसंपादन प्रस्ताव शंकररावजी चव्हाण विष्णुपूरी 
प्रकल्प भाग -१ अंतर्गत किवळा साठवण तलाव बुडीत क्षेत्रासाठी मौ . किवळा 
ता . लोहा जि.नांदेड 
समाजाला होणारे लाभ :- जलसिंचन . 

अनुसूची तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांवः मौ . किवळा तालुकाः लोहा जिल्हाः नांदेड 

भूमापन क्र . किंवा गट नं . क्षेत्र हेक्टर मध्ये 


अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये आधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता , उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प 
विभाग क्र .८ नांदेड विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे. 

आणि ज्याअर्थी, नांदेड ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका- याने , कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि 
म्हणुन, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये , 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे 
याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याआर्थी, आनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
" पुनर्वसाहत क्षेत्र " 

म्हणुन 

निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
लसिका, नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : मौ . रत्नाळी 

तालुकाः 

धर्माबाद जिल्हा: नांदेड 

क्षेत्र सोडुन देण्यात आलेले 
किंवा गट नंबर ( हे.आर. 

जमीनीचे आदमासे क्षेत्र 

मध्ये ) 
०१ ५४२/१ 

०.२८ 
०२ ५४१/२ 

०.३० 
०३ ५४१/१ 

०.१० 
५४० 

०.४५ 
०५ ५२१ 

०.३५ 
एकूण १.४८ हे.आर 

अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांवः- भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजव्या कालव्याच्या करखेली 
शाखा कालव्यावरील डावी लघुवितरीका क्र .४ सा.क्र .२९ २८ ते ३६१० मी . 
साठी मौ . रत्नाळी ता . धर्माबाद जि . नांदेड . 
प्रकल्पाच्या कामाचेवर्णनः- भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजव्या कालव्याच्या 
करखेली शाखा कालव्यावरील डावी लघु वितरीका क्र .४ सा.क्र .२ ९ २८ ते 
३६१० मी . साठी मौ . रत्नाळी ता . धर्माबाद जि . नांदेड . 
समाजाला होणारे लाभः- जलसिंचन . 

अनुसूची तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांवः मौ . रत्नाळी तालुकाः धर्माबाद जिल्हाः नांदेड 
अनु क्र . भूमापन क्र .किंवा गट नं . क्षेत्र हेक्टर मध्ये 


अ.क्र . 


भूमापन क्रमांक 


हे.आर. 


०४ 


अनु क्र . 


- लागु नाही 


अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 

- लागु नाही 


टिप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
लसिका, नांदेड यांचे कार्यालयात करता येईल . 
दिनांक :-०३/०७/२०२० 
ठिकाण : नांदेड 

स्वा / 
जिल्हाधिकारी, नांदेड . 


१४ 


लागु नाही 


अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


- लागु नाही 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना ( कलम -१९ ) 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 
क्र .२०१९/ आरबी / डेस्क -३/ भूसं /सिआर-६८ . जा.क्रं .२०१९ / उजिअ/ भूसं / 
लसिका/सिआर-०६ , ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिका-याने , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला 
आहे.) याच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन, अधिसुचना क्रमांक-१७, दिनांक १४-२० मे , २०२० 


टिप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
लसिका , नांदेड यांचे कार्यालयात करता येईल . 
दिनांक:- ०३/०७/२०२० 
ठिकाण : नांदेड 

स्वा / 
जिल्हाधिकारी, नांदेड . 


८ ९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३-२९ , २०२० : श्रावण , १-७, शके 


१ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


१५ 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना (कलम-१९ ) 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 


- 


- 


२३ 


२६ 


- 


१३ २८६ 

०.३८ 
१४ २८६ 

०५१ 
१५ २ ९ २ 

१.३० 
१६ २ ९ २ 

०.८१ 
१७ २ ९ ३ 

०.६४ 
१८ २ ९ ४ 

०.१४ 
१ ९ २ ९ ४ 

० ९ ५ 
२० २ ९ ४ 

०.५० 
२१ २ ९ ५ 

०.६० 
२२ २ ९ ६ 

०.१६ 
२ ९ ७ 

१.९ ४ 
२४ २ ९ ८ 

०.१५ 
२५ २ ९९ 

०.०६ 
३०० 

०.१२ 
२७ ३०० 

०.३५ 
२८ ३०१ 

००५ 
२ ९ ३०१ 

००७ 
३० ३०४ 

०.१५ 
३१ ३०४ 

०.१२ 
३२ ३०५ 

०.३५ 
३३ ३०६ 

०५० 
३४ ३०६ 

००३ 
३५ ३०७ 

०.१५ 
३६ ३०८ 

१.४० 
३७ ३० ९ 

०.६५ 
३८ ३० ९ 

१.१० 
३ ९ ३० ९ 

०.६० 
४० ३० ९ 

२५५ 
४१ ३१० 

०.१५ 
एकूण २०.८४ हे.आर. ३९ .५६ हे.आर. 

अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव:-भूसंपादन प्रस्ताव शंकररावजी चव्हाण विष्णुपूरी प्रकल्प 
भाग -१ अंतर्गत किवळा साठवण तलाव बुडीत क्षेत्रासाठी मौ . ढाकणी ता . 
लोहा जि . नांदेड . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः- भूसंपादन प्रस्ताव शंकररावजी चव्हाण विष्णुपूरी 
प्रकल्प भाग -१ अंतर्गत किवळा साठवण तलाव बुडीत क्षेत्रासाठी मौ . ढाकणी 
ता . लोहा जि . नांदेड . 
समाजाला होणारे लाभ : - जलसिंचन. 

अनुसूची तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांवः मौ . ढाकणी तालुकाः लोहा जिल्हाः नांदेड 

भूमापन क्र . किंवा गट नं . क्षेत्र हेक्टर मध्ये 


- 


क्र .२०२० / आरबी/ डेस्क -३/ भूसं/सिआर-११० . जा.क्रं .२०१४/ उजिअ/ भूसं / 
लसिका/सिआर-०२, ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिका-याने, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला 
आहे.) याच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन , अधिसुचना क्रमांक -१३, दिनांक १४-२० मे , २०२० 
अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये आधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता, विष्णुपूरी प्रकल्प 
विभाग क्र .२ नांदेड विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे. 

आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका-याने , कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि 
म्हणुन , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये , 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे 
याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याआर्थी, आनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका 
यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) लसिका , 
नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांवः मौ . ढाकणी तालुकाः लोहा जिल्हाः नांदेड 
अ.क्र . भूमापन क्रमांक क्षेत्र 

सोडुन देण्यात आलेले 
किंवा गट नंबर ( हे.आर. जमीनीचे आदमासे क्षेत्र 

मध्ये ) 
०१ 

२८३ 
२८३ 

०२० 
२८३ 

०२० 
०४ 

२८३ 
०५ २८३ 

०४१ ३९ .५६ सरकारी गायरान जमीन 
२८४ 

०.३१ 
०७ २८४ 

०५० 
२८५ 

०५७ 
० ९ २८५ 

०४० 
१० 

२८६ 
११ 

२८६ 
१२ 

२८६ 


हे .आर 


०४७ 


अनु क्र . 


- लागु नाही 


०४० 


०६ 


अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

- लागु नाही 
टिप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
लसिका , नांदेड यांचे कार्यालयात करता येईल . 
दिनांक:- ०३/०७/२०२० 
ठिकाण: नांदेड 


०८ 


०.४८ 


स्वा / 
जिल्हाधिकारी, नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३-२९ , २०२० : श्रावण , १-७, शके १९ ४२ 


८ ९ ५ 


२० 


४७१ 


०.१४ 


२१ 


४७० 


०.१८ 


२२ 


००१ 


२३ 


०१० 


२४ 


०.१४ 


२५ 


०.१६ 


००३ 


२६ 
२७ 


०.१४ 


२८ 


०.१० 


- 


२ ९ 


००७ 


- 


००१ 


००१ 


३० 
३१ 
३२ 
३३ 
३४ 
३५ 


००६ 
०.०३ 
०.०६ 


४८४ 
४८५ 
४८ 
४८६ 
६०२ 
६०१ 
४ ९ २ 
५ ९ ३ 
५ ९ ३ 
५ ९ ३ 
५ ९ २ 
५ ९ १ 
५ ९ ० 
५८ ९ 
५१२ 
५१३ 
५१६ 
५१५ 
५१४ 
६१८ 
५४७ 
५४८ 
५४ ९ 
५५० 
६ ९ ५ 
५७८ 
७५२ 
एकूण 


३६ 


०० ९ 
०.०५ 
०.०२ 


००३ 


३७ 
३८ 
३ ९ 
४० 
४१ 


००२ 


- 


०.०२ 
०.०२ 


४२ 


०.०६ 
००४ 


४३ 


- 


४४ 


०.१५ 


००१ 


४५ 
४६ 


०१४ 


१६ 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना ( कलम -१९ ) 
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 
क्र .२०१९ / आरबी / डेस्क -३ / भूसं /सिआर-०२ . जा.क्रं .२०१९ / उजिअ/ भूसं / 
लसिका/सिआर-०१ , ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिका-याने, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला 
आहे.) याच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन , अधिसुचना क्रमांक -१५, दिनांक १४-२० मे , २०२० 
अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये आधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता , उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प 
विभाग क्र .८ नांदेड विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका-याने , कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादीत करण्याची आवश्यक्ता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 
आणि म्हणुन , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट कलम (१ ) च्या 
तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका 
यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) लसिका , 
नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांवः मौ . चिकना तालुकाः धर्माबाद जिल्हाः नांदेड 
अ.क्र . 

क्षेत्र 

सोडुन देण्यात आलेले 
किंवा गट नंबर ( हे.आर. जमीनीचे आदमासे क्षेत्र 

मध्ये ) 
०१ ३४१ 

०५० 
३४१ 
०३ 

३४२ 

३४५ 
०५ ३४६ 

०.१६ 
३४७ 
३४७ 

३५० 
० ९ 

३५१ 
३५२ 

००२ 
११ ३४८ 

००१ 
३४९ 
१३ ३५४ 

०.०८ 
१४ 

४६१ 
१५ ४६० 

०.१२ 
१६ 

४५८ 
१७ ४५९ 

०.२८ 
४६४ 
१ ९ ४७२ 

०.२७ 


००२ 


४७ 
४८ 


०.२६ 
३.९९ हे.आर 


भूमापन क्रमांक 


हे आर 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांवः - भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजव्या कालव्याच्या करखेली 
शाखा कालव्यावरील उजवी लघु वितरिका क्र .१ सा.क्र .० ते १ ९ ४० मी . 
साठी मौ . चिकना ता . धर्माबाद जि . नांदेड . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः- भूसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजव्या कालव्याच्या 
करखेली शाखा कालव्यावरील उजवी लघु वितरिका क्र .१ सा.क्र .० ते 
१९ ४० मी . साठी मौ . चिकना ता . धर्माबाद जि . नांदेड . 
समाजाला होणारे लाभ :- जलसिंचन . 

अनुसूची तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांवः मौ . चिकना तालुकाः धर्माबाद जिल्हाः नांदेड 
अनु क्र . भूमापन क्र . किंवा गट नं . क्षेत्र हेक्टर मध्ये 


००१ 


०४ 


००७ 


०६ 


००४ 


०७ 


०८ 


- लागु नाही 


१० 


१२ 


००१ 


अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 

- लागु नाही 
टिप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे निरीक्षण उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 

लसिका, नांदेड यांचे कार्यालयात करता येईल . 
दिनांक :- ०३/०७/२०२० 
ठिकाण: नांदेड 

स्वा / 
जिल्हाधिकारी, नांदेड . 


१८ 


८ ९ ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३-२९ , २०२० : श्रावण , १-७ , 


शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


१७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, यांनी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, ( भूसंपादन ) 
लसिका नांदेड यास पदनिर्देशित केले आहे . 

अनुसूची एक 
संपादित करावायाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावः मौ . मुक्रमाबाद तालुकाः-मुखेड जिल्हाः नांदेड 
अनुक्रमांक घर क्रमांक 

संपादीत क्षेत्र 
बांधीव क्षेत्र | खुले क्षेत्र | एकूण 

चौ.मी. चौ.मी चौ.मी 
०१ ९ ४ 

६१.७५ ६१.७५ 
एकूण 

६१.७५ ६१.७५ 


अनुसूची दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांवः - अतिरिक्त भूसंपादन प्रस्ताव लेंडी प्रधान प्रकल्प ( जुने गावठाण ) 
बुडीत क्षेत्रासाठी मौजे मुक्रमाबाद ता . मुखेड जि . नांदेड . 


प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णनः- कार्यकारी अभियंता, लेंडी प्रकल्प विभाग देगलूर. 


अनुसूची तीन 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) लसिका यांजकडून 

प्रारंभीक अधिसूचना कलम-११ 
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचिता नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 
क्रमांक २०१९/ उपजि / लसिका/मौ.मुक्रमाबाद /सिआर-०६ ज्याअर्थी, भूसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण १९ /२०१४/प्र.क्र .७७/ 
अ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ (यात यापुढेजिचानिर्देश उक्त अधिसूचना 
असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ( ३) च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक 
नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात पुढे जिचानिर्देश उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे ; 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १) च्या 
तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्यादिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील 
कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही 
भार निर्माण करणार नाही . 
परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . तसेच , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम(५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम ,२०१३ ( यात यापुढे ज्यांचानिर्देश 
उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या उप नियम 
( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 
आहे . 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी करणे लागू नाही . 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्या - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश लागू नाही . 

अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही. 


टिप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी , ( भूसंपादन ) 
लसिका नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक:- १ ९ / ०६ / २०२० 
ठिकाण: नांदेड 

( श्रीमती संतोषी संजय देवकुळे) 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 

लसिका नांदेड . 


१८ 


उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन लसीका यांजकडून 

शुध्दीपत्र 
क्र .२०१८ / उपजिअ/ लसीका / सीआर-१० . या कार्यालयाची कलम 
११ खालील अधिसूचना क्र .२०१८/ उपजिअ / लसीका/ सीआर-१० ही महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र औरंगाबाद विभाग , दि .१८ ते २४ जून २०२० मध्ये पान 
क्र .८०६ वर प्रसिध्द झाली आहे . त्यात खालील प्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 

अनुसूची 
गावः इटग्याळ ( प.मु. ) तालुकाः मुखेड जिल्हाः नांदेड 
करिता 

वाचावे 
क्षेत्र 

क्षेत्र 
हे.आर 


स.क्र . 


स.क्र . 


हे.आर 


६ पैकी 


१.०० 


८ पै . 


१.०० 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 

लसिका नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३-२९ , २०२० : श्रावण, १७ , 


८ ९ ७ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र .२ धनगरवाडी 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 


अ.क्र . 


१ 
२ 


स.नं./ ग.नं . 

७०६ 
७०६ 
७०६ 
७०६ 
७०६ 
७०५ 
एकूण 


क्षेत्र ( हे.आर ) 

०.१७ 
०.१७ 
०.१७ 
०.१७ 
०.१७ 
०.१२ 
०.९ ७ 


६ 


१ ९ 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 

११ नुसार अधिसुचना 
क्र .२०२० / एलएनक्यु / एसआर / ५५/ २००६.ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११/ २०१४/ सीआर / 
७७/ अ २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( अ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित 
शासन आहे. त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते. 

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा 
बाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे. 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर 
करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव - गाव तलाव क्र .२ धनगरवाडी 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
प्रकल्पाचे विवरण: गाव तलाव क्र .२ धनगरवाडी 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 

( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र .२ धनगरवाडी 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
स.नं./ ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 


अ.क्र . 


लागु नाही. 


परिशिष्ट ४ 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते 

नमुद 

करावे: 


नाही . 


लागू नाही. 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने ,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.सदर कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम २०१४ 
चे कलम १० उपनियम ( ३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल आणि ज्या 
अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी, बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी बीड यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : ०७.०७.२०२० 
ठिकाण : बीड 

( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड 


: 


८ ९ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३-२९ , २०२० : श्रावण , १-७ , 


शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


२० 


१ 


०.० ९ 


३ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र .२ मौजे सिंदखेड 

ता . गेवराई जि.बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
१८ ९ 

१.६७ 
२ 

१ ९९पै 
१ ९९पै 

०.१६ 
१ ९९पै 

०.३८ 
मौजे मानमोडी ता . गेवराई जि . बीड 
५ ११ 

०.८० 
६ १४ 

०.०६ 

३.१६ 

परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव - पाझर तलाव क्र .२ मौजे सिंदखेड 

ता . गेवराई जि . बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्र .२ मौजे सिंदखेड 

ता . गेवराई जि . बीड 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 

(, आर्थिक ,रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र .२ मौजे सिंदखेड 

ता . गेवराई जि . बीड 
अ.क्र . 

स.नं./ ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 


एकूण 


, 


लागु नाही. 


परिशिष्ट ४ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम ,२०१३ चे कलम 

११ नुसार अधिसुचना 
क्र .२०२० / एलएनक्यु / एसआर /० ९/ २००५ . ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/सीआर/ 
७७/ अ २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( अ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू 

शकते . 
त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा 
बाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.सदर कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम २०१४ 
चे कलम १० उपनियम ( ३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या 
अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी बीड यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र .३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 

लागू नाही . 
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : ०७.०७.२०२० 
ठिकाण : बीड 

( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड 


लागू नाही. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै 


२३-२९ , २०२० : श्रावण, १-७ , शके १ ९ ४२ 


८ ९९ 


२१ 


अ.क्र . 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र .०३ मौजे खडकी / मौजे कोळगाव ता . 

गेवराई जि . बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
मौजे खडकी ता . गेवराई जि . बीड 
१७३ पै 

०.१५ 
२ १७३ पै 

०.२० 
३ १७३१ 

०.२० 
४ १७२ 

०.११ 
५ १७१ 

०.१४ 
६ १७० 

०.२० 
७ १६५ 

०.२८ 
मौजे कोळगाव ता . गेवराई जि . बीड 
८ ४८ ९ 

०७३ 

०.२१ 
५०२ पै 

१.२५ 
एकूण 

३.४७ 


९ 


५०२पै 


१० 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव -पाझर तलाव क्र .०३मौजे खडकी /मौजे कोळगाव 

ता . गेवराई जि . बीड 
प्रकल्पाचेविवरण:- पाझर तलाव क्र .०३ मौजे खडकी / मौजे कोळगाव 

ता . गेवराई जि.बीड 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 

( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र .०३मौजे खडकी /मौजे कोळगाव 

ता . गेवराई जि . बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं. 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम ,२०१३ चे कलम 

११ नुसार अधिसुचना 
क्र .२०२० / एलएनक्यु / एसआर / ४९ / २००६ . ज्याअर्थी,महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११/ २०१४/ सीआर / 
७७/ अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( अ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा 
बाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती, प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.सदर कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
चे कलम १० उपनियम ( ३) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल आणि ज्या 
अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी बीड यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


लागु नाही. 


, 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५ /प्र.क्र ,३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे: 


लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : ०७.०७.२०२० 
ठिकाण : बीड 

( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड 


९ ०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३-२९ , २०२० : श्रावण , १७, शके १९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


अ.क्र . 


१ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र .०२मौजे खडकी / कोळगाव ता . गेवराई 

जि . बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
मौजे कोळगाव ता . गेवराई जि . बीड 
५०८ पै 

०.२४ 
२ ५०९पै 

०.४ ९ 
मौजे खडकी ता . गेवराई जि . बीड 
१५९पै 

०.७० 
१५९पै 

०.१० 
१६० पै 

०५० 
एकूण 

२.०३ 

परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव -पाझर तलाव क्र .०२मौजे खडकी /मौजे कोळगाव ता . 
गेवराई जि . बीड 
प्रकल्पाचेविवरण:- पाझर तलाव क्र .०२मौजे खडकी / मौजे कोळगाव ता . 
गेवराई जि . बीड 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 

(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :-पाझर तलाव क्र .०२ मौजे खडकी / मौजे कोळगाव ता . 

गेवराई जि.बीड 
अ.क्र . 

स.नं./ ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 


- 


लागु नाही 


२२ 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 

११ नुसार अधिसुचना 
क्र .२०२० /एलएनक्यु/ एसआर/ १० / २००६ . ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/सीआर/ 
७७/ अ २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( अ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे. त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते. 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा 
बाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती ,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर 
करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार 
नाही. 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.सदर कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या 
अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी बीड यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र .३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभावनिर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 

लागू नाही . 
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : ०७.०७.२०२० 
ठिकाण : बीड 

( नामदेव टिळेकर) 
उपविभागीय अधिकारी बीड 


: 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. 


